सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे - १० , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


- 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ५४ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा ५५ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
३४५ 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

३५२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


परंतूकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजीत 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

करण्यात आल्या आहेत . त्यांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या 
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील कचारवाडी या गावास महसूली पोट कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्व प्रसिध्दीनंतर मी , 
गावात रुपांतरणाची 

रविंद्र जगताप , जिल्हाधिकारी बीड याद्वारे दिनांक २०/०३/२०२१ पासून 
अंतिम अधिसुचना 

बीड जिल्ह्याच्या केज तालुक्यातील वाड्या / तांडे / वस्त्यास या नावाने 
क्रमांक -२०२० / मशाका / जमा -१ / प्र.क्र.कावि -८२ ९१.- शासकीय अधिसुचना ओळखण्यात येणाऱ्या वाड्या / तांडे / वस्त्यास सोब जोडलेल्या अनुसूचीप्रमाणे 
महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी १०७६ / ६३ ९ २३ / म -६ दिनांक १ जुलै , महसूली गावात रुपांतर करीत आहे . 
१ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा बीड , दि .२० / ०३ / २०२१ . 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१ ) त्याच्या कलम ४ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 

रविंद्र जगताप , 

जिल्हाधिकारी , बीड . 
परिशिष्ट 


अ . क्र . 


तालुका 


मुळ महसूली 


मुळ गावांचे 


नवीन रुपांतरीत 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


साझांचे नाव 


नाव 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


केज 


विडा 


कोरडेवाडी 


कचारवाडी 


२ ९ ४ / १,२ ९ ४ / २,२ ९ ४ / ३,२ ९ ४ / ४,२ ९ ४ / ५,२ ९ ५,२ ९ ६,२ ९ ७,२ ९ ८,२ ९९ , २५५ / 
| अ , २५५ / आ , २५६ / अ , २५६ / आ , २५७ / अ , २५७ / आ , २५८ / अ , २५८ / आ , २५ ९ / अ , २५ ९ / 
| आ , २६०,२६३,२६४,२६५ / १,२६५ / २,२६५ / ३,२६५ / ४,२६६ / १,२६६ / २,२६६ / ३,२६६ / 
| ४,२६६ / ५,२६६ / ६,२६६ / ७,२६६ / ८,२६६ / ९ , २६६ / १०,२६६ / ११,२६६ / १२,२६६ / 
१३,२६६ / १४,२६७,२६८ / १,२६८ / २,२६ ९ , २७०,२७१ / १,२७१ / २,२७२,२७३,२७४ / 
१,२७४ / २,२७४ / ३,२७४ / ४,२७४ / ५,२७४ / ६,२७४ / ७,२७४ / ८,२७५,२७७,२ ९ ३ / 
१,२ ९ ३ / २,२ ९ ३ / ३,२ ९ ३ / ४,२ ९ ३ / ५ , एकूण स.नं. ( ६६ ) 


रविंद्र जगताप , 
जिल्हाधिकारी , बीड . 


औ . भाग १-१५ 


३४५ 


३४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३१७१ / २०२० , 
दिनांक २१ सप्टेंबर , २०२० . 

२. श्रीमती ए.एस. बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २६०६/२०२० , दिनांक २५ सप्टेंबर , २०२० 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३२६६ / २०२०- श्रीमती ए.एस. बिराजदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २१ सप्टेंबर , २०२० ते दिनांक २४ सप्टेंबर , २०२० या ( ०४ ) 
चार दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ , नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए.एस. बिराजदार , ह्या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्रीमती ए.एस. बिराजदार , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग 
उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती ए.एस. बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या 
कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही.बी.शेट्टी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २८ सप्टेंबर , २०२० . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
० ९ ऑक्टोंबर , २०२० रोजी कार्यालयातील वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१५ ऑक्टोंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम.बी. कुडते , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग कळंब म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एम.बी. कुडते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग कळंब 
म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . एम.बी. कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग कळंब यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १० व ११ 
ऑक्टोबर , २०२० रोजीचा कार्यभार हा श्री . एम.डी.ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे 
आणि दिनांक १२ ऑक्टोंबर , २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०२० 
रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती आर.आर. कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १२ ऑक्टोंबर , २०२० . 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्रीमती ए.एस. बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २८००/२०२० , दिनांक 
१४ ऑक्टोंबर , २०२० अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 


3 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . एम.बी. कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
कळंब यांचे पत्र जा . क्र . २४१४/२०२० , दिनांक ० ९ ऑक्टोंबर , २०२० 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३३८३ / २०२०- श्री . एम.बी. कुडते , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग कळंब यांची 
दिनांक १२ ऑक्टोंबर , २०२० ते दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०२० या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम -५० , नुसार ( रजेमागील दिनांक १० व ११ ऑक्टोंबर , २०२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३४७४ / २०२०- श्रीमती ए.एस. बिराजदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १ ९ ऑक्टोंबर , २०२० ते दिनांक २३ ऑक्टोंबर , २०२० या 
( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार ( रजेमागील दिनांक १८ ऑक्टोंबर , २०२० 
आणि रजेपुढील दिनांक २४ व २५ ऑक्टोंबर , २०२० या तीन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १७ ऑक्टोंबर , २०२० 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६ ऑक्टोंबर , २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए.एस. बिराजदार , ह्या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती ए.एस. बिराजदार , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग 
उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


३४७ 


६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


( दोन ) 
श्रीमती ए.एस. बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १८ 
ऑक्टोंबर , २०२० आणि दिनांक २४ व २५ ऑक्टोंबर , २०२० रोजीचा 
कार्यभार हा श्री . यु.एस. इवरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक 
१ ९ ऑक्टोंबर , २०२० ते दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०२० रोजीचा कार्यभार 
हा श्री . व्ही.बी.शेट्टी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३५०१ / २०२० , 
दिनांक १ ९ ऑक्टोंबर , २०२० . 


२. श्री . पी.बी.पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ३०५४/२०२० , दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०२० अन्वये सादर 
केलला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


उस्मानाबाद , १६ ऑक्टोंबर , २०२० 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


( सोबत - विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 


आदेश 


५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३७३० / २०२०- श्री . पी.बी. पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांची दिनांक १८ ऑक्टोंबर , २०२० ते दिनांक 
२ ९ ऑक्टोंबर , २०२० या ( १२ ) बारा दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ , नुसार 
( रजेपुढील दिनांक ३० ऑक्टोंबर , २०२० ते दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०२० या 
तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी.बी. पोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३३६१ / २०२० , 
दिनांक ९ ऑक्टोंबर , २०२० . 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३४२१ / २०२० , दिनांक 
१३ ऑक्टोंबर , २०२० . 

३. श्री . पी.बी. पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . २८२३/२०२० , दिनांक १५ ऑक्टोंबर , २०२० अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - विहीत वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . ) 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३४७५ / २०२०- श्री . पी.बी. पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांची दिनांक १२ ऑक्टोंबर , २०२० ते दिनांक 
१४ ऑक्टोंबर , २०२० या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ , नुसार 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी.बी. पोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . पी.बी. पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . पी.बी. पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 


न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


श्री . पी.बी. पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांच्या 
सदरिल परिवर्तीत रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत संदर्भिय आदेश क्र . ०१ 
अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही.बी. घाडगे , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , ०६ नोव्हेंबर , २०२० . 


श्री . पी.बी. पोरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांच्या 
सदरिल परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भिय आदेश क्र . ०२ अन्वये 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही.बी. घाडगे , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला . 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


उस्मानाबाद , १६ ऑक्टोंबर , २०२० . 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


३४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . आय.एम.नाईकवाडी , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . १२१३/२०२० , दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०२० 
अन्वये सादर केलला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३७०१ / २०२०- श्री . आय.एम.नाईकवाडी , ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०२० ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर , २०२० या ( ०४ ) चार 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५० , नुसार ( रजेपुढील दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०२० या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक ७ नोव्हेंबर , २०२० रोजी व्हीडीओ 
कॉन्फरन्सींगद्वारे आयोजीत करण्यात आलेल्या बैठकीस ऑनलाईन हजर 
राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात येवून , दिनांक ४ नोव्हेंबर , २०२० 
रोजीपासून ते दिनांक ९ नोव्हेंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आय.एम.नाईकवाडी , हे ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 


८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . एम.आर नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ३६७०/२०२० , दिनांक ०३ नोव्हेंबर , २०२० अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३७०२ / २०२०- श्री . एम.आर.नेरलेकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०२० ते दिनांक 
०७ नोव्हेंबर , २०२० या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ०८ 
नोव्हेंबर , २०२० या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक ७ 
नोव्हेंबर , २०२० रोजी व्हीडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे आयोजीत करण्यात 
आलेल्या बैठकीस ऑनलाईन हजर राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक ०३ नोव्हेंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ० ९ नोव्हेंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम.आर.नेरलेकर , हे जिल्हा न्यायाधीश 
२ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एम.आर.नेरलेकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . एम.आर नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांच्या सदरिल 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती आर.जे. राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ०४ नोव्हेंबर , २०२० . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


जर श्री . आय.एम.नाईकवाडी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद म्हणुन 
कार्यरत राहिले असते . 


९ 


( दोन ) 


श्री . आय.एम नाईकवाडी , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , 
बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांच्या सदरिल अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.ए.एम. पाटणकर , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . व्ही.बी. घाडगे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र .३१ ९ ४ / २०२० , दिनांक २० नोव्हेंबर , २०२० 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३ ९ २७ / २०२०- श्री . व्ही.बी. घाडगे , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२० ते दिनांक ०५ डिसेंबर , २०२० या ( ०६ ) 
सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम -५० , नुसार , ( रजेमागील दिनांक २८ व २ ९ नोव्हेंबर , २०२० 
आणि रजेपुढील दिनांक ०६ डिसेंबर , २०२० या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ डिसेंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


उस्मानाबाद , ०४ नोव्हेंबर , 


२०२० . 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


३४ ९ 


११ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही.बी. घाडगे , हे ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


जर श्री . व्ही.बी. घाडगे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


पहा : - १. श्री . एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . २५३ ९ / २०२० , दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२० 
अन्वये सादर प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


श्री . व्ही.बी. घाडगे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरिल अर्जित 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री पी.बी.पोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


उस्मानाबाद , २३ नोव्हेंबर , २०२० . 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३ ९ ६२ / २०२०- श्री . एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग उमरगा यांची 
दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०२० ते दिनांक ०२ डिसेंबर , २०२० या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम -५० , नुसार , ( रजेमागील दिनांक २८ व २ ९ नोव्हेंबर , २०२० या दोन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २७ नोव्हेंबर , 
२०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ डिसेंबर , २०२० 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 


येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम.टी.बिलाल , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग उमरगा म्हणून काम पहातील . 


१० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) / ३६२ ९ / २०२० , 
दिनांक २८ ऑक्टोंबर , २०२० . 

२. श्रीमती जे.आर.राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर लोहारा 
यांचे पत्र जा . क्र . १२२१/२०२० , दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०२० अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज या कार्यालयास 
प्राप्त दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०२० . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) / ३ ९ २६ / २०२०- श्रीमती जे.आर.राऊत , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा यांची 
दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०२० या ( ०१ ) एक दिवसांची वाढीव अर्जीत रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती जे.आर.राऊत , ह्या दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा म्हणून काम पहात 


जर श्री . एम.टी.बिलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग उमरगा 
म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


व 


आहेत . 


श्री . एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . एस.एस.चव्हाण , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यादंडाधिकारी , प्र . वर्ग 
उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , २५ नोव्हेंबर , २०२० . 

. 


जर श्रीमती जे.आर.राऊत , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
श्रीमती जे.आर.राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग लोहारा म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती जे.आर.राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा यांच्या सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ए.ए.बाबर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , लोहारा 
यांनी पाहिला . 

उस्मानाबाद , २३ नोव्हेंबर २०२० 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


३५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 


उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन यु.पी.पी.क्र .०२ , यांजकडून 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 
समुचित शासनाने वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक 

तत्वांसंदर्भातील कलम ११ खालील 


जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अनिनियमाचे कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) 


अधिसूचना 


अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 


जा.क्र .२०२१ / अंभेरी साठवण तलाव / कावी - १२४७.- ज्याअर्थी 


त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 


महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात येईल . ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्र.संकिर्ण -१ ९ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / भाग -२ / अ -२ दि .१ ९ .०१.२०१५ 


कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 


तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 


कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


अन्वये ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे . ) असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ च्या 
खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 


जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीचे कारणे लेखी नमूद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला कोणत्याही हानींची किंवा क्षतींची 
जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करतोना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम २०१३ ( ज्याचा उल्लेख यापुढे उक्त नियम असा करण्यात येईल . ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याने व पुर्ण करणार 


समुचित शासन मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
हिंगोली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांना निर्देश 
उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे ) कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे 
विभाग , हिंगोली यांच्या अंभेरी साठवण तलाव अंतर्गत ह्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 


असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची गरज भासण्याची 


अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कामे पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , 


शक्यता आहे . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 


भुसंपादन यु.पी.पी.क्र .०२ , हिंगोली यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे . 


शक्यता आहे . 


( गोविंद रणविरकर ) 
उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन , 

यु.पी.पी.क्र .०२ , हिंगोली . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


३५१ 


अनुसूचि एक 

जमिनीचे वर्णन 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


गाव : अंभेरी ता.जि. हिंगोली 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . 


संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


१ 


३०५ 


३.८५ 


२ 


३०६ 


०.०३ 


एकुण 


३.८८ 


गाव : पाटण ता.जि. हिंगोली 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . 


संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


१ 


७१ 


२.२४ 


एकुण 


२.२४ 


गाव : खानापुर चित्ता ता.जि. हिंगोली 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . 


संपादित करावयाचे क्षेत्र हेक्टर आरमध्ये 


१ 


५६ 


२ 


४ ९ 


००१ 


३ 


५० 


२.३ ९ 


४ 


५१ 


०.७२ 


५ 


५२ 


०.७४ 


६ 


८२ 


०.३४ 


एकुण 


४.२२ 


३५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूचि दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


अंभेरी साठवण तलाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


लघु पाटबंधारे 


समाजाला मिळणारे लाभ 


कृषि सिंचन , आर्थिक , रोजगार लाभ 


अनुसूचि तीन 


भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून अनुसूचि तीन लागु नाही . 


अनुसूचि चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांशः 
भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकरणाचा 

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश लागु नाही . 


अनुसूचि पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


टिप : उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशिल उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन यु.पी.पी.क्र .०२ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , हिंगोली येथे 
कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध आहे . 


( गोविंद रणविरकर ) 
उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन 
यु.पी.पी.क्र .०२ , हिंगोली 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ [ किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण 

व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


१ 


१ ९ ६६ चे 


नगर परिषद कळमनुरी यांचेकडुन 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
कलम २३ ( २ ) नुसार कळमनुरी नगर परिषदेच्या विकास योजनेमध्ये 
समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालायीन वेळेत 


जाहिर सुचना 


नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


क्र . २०२१ / नपक / बाध / ४६.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३८ व ३३ ( १ ) नुसार कळमनुरी नगर 
परिषद मूळ हद्दीची दुसरी सुधारीत अधिक वाढीव क्षेत्राची सुधारित विकास 
योजना एकत्रितपणे सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा 
जाहिर करणे बाबत . 


ज्या नागरीकांच्या याबाबत काही सुचना / हरकती असतील त्यांनी 
हि सुचना महाराष्ट्र शानाच्या राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासुन 
६० ( साठ ) दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी , कळमनुरी नगर परिषद यांचेकडे 
लेखी स्वरुपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना त्या सूचना | 
हरकर्तीचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


शासनाचे नगर विकास विभागाकडील निर्ण क्र.टीपीएस / ३१८८ / 


ठिकाण : कळमनुरी 


स.क्र .१३४० / २०१८ / नवि -३० दि.२०-०८-२०१८ अन्वये कळमनुरी नगर 
परिषद हद्दीतील वाढीव ( अतिरिक्त ) क्षेत्राची सुधारित विकास योजना व 
मूळ हद्दीची दुसरी सुधारीत विकास योजना या दोन्ही विकास योजनासाठी 
नियोजनाच्य दृष्टीने एकत्रितपणे सुधारित विकास योजना तयार करणेबाबतची 
कार्यवाही करावी , असे नगर परिषद कळमनुरीला निर्देश दिलेले आहेत . 


दिनांक : ९ .०४.२०२१ 


मुख्याधिकरी 
नगर परिषद , 
कळमनुरी . 


सबब महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३८ व कलम २३ ( १ ) अन्वय कळमनुरी नगर परिषदेची 
एकत्रितपणे सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर 
करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र .३१७ दि .०५ / ०२ / २०२१ अन्वये 
मान्यता दिली आहे . त्यानुसार सदरची सुचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


औ . भाग १ अ -१४ 


५४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ : चैत्र , २५-३१ , शके १ ९ ४३ 


५५ 


BY MUNICIPAL COUNCIL KALAMNURI 


provision of section 38 and 23 ( 1 ) of the Maharashtra regional 
and town planning act , 1966 accordingly this notice is being 
published . 


NOTICE 


Declaration Of Intention to prepare Revise 
Development plan of kalamnuri for its original limit 
( Second Revise ) & extended limit ( revise ) jointly as per 

section 38 and 23 ( 1 ) 


The plan showing boundary of the area included in 
Development plan of Kalamnuri Municipal Council is kept 
open for inspection by the public on office working days . 
During office hours at the office of the municipal council as 
required under section 23 ( 2 ) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 


Maharashtra Regional and Town Planning Act . 1966 . 


No.317 Date : 05/02/2021 .-- Govermnents of Maharastra 
Ubran Development Department , vide its order no . TPS / 3106 / 
1408 / CR - 9C ( A ) / 2006 / UD - 30 date : - 20/08/2018 directed to 
municipal council kalamnuri to prepare jointly revise 
development plan for extended area and its original limit for 
planned development of the said area . 


Any suggestion / objection of the public in this regard , 
may be forwarded in writing to the chief officer Kalamnuri 
Municipal Council with in a period of 60 ( sixty ) days from 
the date of publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette . The suggestion / objection shall be duly 
considered while preparing the Development Plan . 


Place : - Kalamnuri 


Date : - 09/04/2021 


Hence , the Kalamnuri Municipal Council by its resolution 
No.317 Dated 05.02.2021 has given consent to declare its 
intention to prepare jointly revise development plan , as per 


Chief officer , 


Municipal council kalamnuri . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


